एन.एस.ई.एल. प्रकरणी आढावा घेण्यासाठी 
विशेष कार्य बल (Special Task Force) 
गठित करणे तसेच या प्रकरणाकरीता केंद्र 
शासन व केंद्र शासनाच्या विविध घटकांसोबत 
समन्वय ठेवण्याकरीता नोडल अधिकारी यांची 
नेमणूक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२० १६/प्र.क्र. २४८/ 'पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४००००३२ 
तारीख: ०१ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना :- 


नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.एल.) या कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे १३००० 
गुंतवणूकदारांची रु. ५६०० कोटी इतक्या रकमेची फसवणुक झाली असल्याने या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे 
शाखा, मुंबई पोलीस यांच्याकडे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण 
अधिनियम, १९९९ व भारतीय दंड विधानसंहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा रजि. क्र. ८९/२०१३ दाखल 
करण्यात आला आहे. यानुषंगाने आवश्‍यक आढावा घेण्याकरिता केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्राळयांतर्गत 
सचिवस्तरीय विशेष गट (Special Team of Secretaries, STS) स्थापित झाला आहे. सदर गटाकडून या 
प्रकरणाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे. 

राज्य स्तरावर या प्रकरणाचा वेळोवळी आढावा घेणे, सक्षम प्राधिकारी, आर्थिक गुन्हे शाखा यांना या 
प्रकरणी आवड्यक मार्गदर्शन करणे, या प्रकरणी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीवर संनियंत्रण करणे, 
यानुषंगाने आवश्‍यक उपाययोजना करणे आवश्‍यक असल्यास शासनास तशा उपाययोजना सुचविणे, 
ठेविदारांच्या ठेवी तातडीने परत करण्याकरिता कृति आराखडा तयार करणे इत्यादीसाठी एक विशेष 
कार्यबल स्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१६/प्र.क्र. २४८/पोल-११ 


शासन निर्णय :- 


१. एन.एस.ई.एळल. आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी खालीलप्रमाणे त्रिसदस्यीय विशेष कार्य-बल 


स्थापित करण्यात येत आहे. 
त्री, रोजीवणलीता मागर रो, eee अध्यक्ष 
Weigle राधा गोंप्र रा. त्ता नतल सदस्या 
Ill) सह पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई -------------- सदस्य 


२. या विशेष कार्य बलाचे "निमंत्रक" श्री. के. एम. एम. प्रसन्ना, अतिरिक्‍त पोळीस आयुक्‍त (गुन्हे) 
हे असतील. तसेच, या विशेष कार्य बलासाठी कायदेशीर बाबीसंदर्भात वेळोवेळी माहिती देण्याकरिता 


विधी सल्लागार/अधिकारी, मुंबई पोलीस आयुक्तालय यांना नेमण्यात येत आहे. 


३. सदरहू विशेष कार्य बलाची बैठक पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये दर पंधरवड्यास होईल. 


तदनंतर, दरमहा सदर विशेष कार्य बळाची बैठक होईल. 


४. सदरहू विशेष कार्य बल हा एन.एस.ई.एल. प्रकरणातील ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टिने, 


त्यांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्याकरिता समयबध्द कृति आराखडा तयार करील. 


५. आर्थिक गुन्हे शाखा, सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून या प्रकरणी करण्यात येणाऱ्या 


कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे व संनियंत्रणाची कार्यवाही विशेष कार्य बलाकडून होईल. या 


संदर्भात ARI उपाययोजना सुचविणे आवश्‍यक आहे, असे विशेष कार्य बलास वाटल्यास, तशा 


सुधारणा सुचविण्याची कार्यवाही विशेष कार्य बलाने करावी. 


६. सदर fears कार्य बलाच्या बैठकीस संबंधित अधिकारी यांना बोलविण्याचे अधिकार अध्यक्ष, 


fears कार्य बल यांना राहतील व अशा बैठकींना संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य राहिल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१६/प्र.क्र. २४८/पोल-११ 


७. प्रत्येक बैठकीनंतर विशेष कार्य बळ आपला अहवाल अपर मुख्य सचिव (गृह) यांना सादर 


करील. 


८. एन.एस.ई.एल. आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र शासन व केंद्र शासनाची विविध प्राधिकरणे 


(उदा. सेबी, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रिय अन्वेषण विभाग इत्यादी) व राज्य शासन यामध्ये 


समन्वय साधण्याकरिता सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांना "नोडल अधिकारी" 


(Nodal Officer) SUA नेमण्यात येत आहे. नोडल अधिकारी यांनी याप्रकरणाशी संबंधित सर्व 


घटकांबरोबर समन्वय साधण्याची जबाबदारी पार पाडावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२०११७१३१००३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Yuvraj Bayaji 


j 11 Ajet 
Yuvraj Bayaji DN: CN = Yuvraj Bayaji Ajetrao, 
C =IN, S = Maharashtra, O = 


Aj etrao Government Of Maharashtra, OU 


= Under Secretary 
Date: 2016.12.01 19:00:39 
+05'30' 


यु. ब. अजेटराव 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
३. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक. 
४. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
५. श्री.राजीव जलोटा, भा.प्र.से. आयुक्‍त, विक्रीकर. 
६. श्रीमती व्ही.राधा, भा.प्र.से, आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
७. सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-२०१६/प्र.क्र. २४८/पोल-११ 


८. अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्त (गुन्हे), मुंबई. 

९. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

qo. उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई हहर 

११.विधी सल्लागार/अधिकारी, मुंबई पोलीस आयुक्तालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


